श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी सन २०२४-२५या 
आर्थिक वर्षाकरीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो -२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दि. ३१ मे, २०२४, २९ जून, २०२४ व २९ जुले, २०२४. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.१६४०,६४,००,०००/- (रुपये एक हजार TERI 
चाळीस कोटी चौसष्ट लक्ष फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद व पावसाळी अधिवेहान- जुले २०२४ 
मधील मंजूर पुरवणी मागणी रक्‍कम रु.२४००,००,००,०००/- अशी एकूण रु.४०४०,००,००,०००/- 
इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर तरतूदीतून 
रु.१४९५,०९,८३,३०६/- इतका निधी संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी 
कार्यालयांना वितरीत करण्यात आला आहे. आता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
सर्वसाधारण लाभार्थ्याकरीता रु.३३३,४२,५७,५३३/- (रुपये तीनशे तेहतीस कोटी बेचाळीस लक्ष 
सत्तावन्न हजार पाचशे तेहतीस फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत 
करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून 
घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणाळीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या 
योजनेतील लाभार्थ्यांना माहे Uo, २०२४ पासून अर्थसहाय्याचे वितरण डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे 
करण्याचा शासनाचा मानस होता. परंतु सदरहू योजनेतील लाभार्थ्याची माहिती तालुका/ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भरण्यात न आल्याने योजनेतील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य 
मिळण्यास विलंब होऊ नये म्हणून माहे सप्टेंबर, २०२४ पर्यंतचे अर्थसहाय्याचे वितरण अर्थसंकल्प 
वितरण (बिम्स) प्रणालीवर करण्यात येत आहे. परंतु योजनेतील लाभार्थ्यांना माहे ऑक्टोबर, २०२४ 
पासून अर्थसहाय्याचे वितरण डी.बी.टी. WE SERA करण्यात येणार असल्याने सर्व जिल्हाधिकारी 
कार्यालयांनी योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती प्राधान्याने डी.बी.टी. पोर्टलवर भरण्याची दक्षता 
घ्यावी. 
३. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New 
CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांक : विसयो -२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो 


अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे 
अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 
४. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (०८) 
(०७) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (कार्यक्रम) (२२३५ ३११२), ५०-इतर खर्च" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
५. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
६. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास 
व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळलेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर 
राहील. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९१३१९२६२५९८२२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SOMNATH NAMDEO BAGUL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL, 
S O M N AT H ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b01714c1480a47cec5943a1c3c73ea95af0534418cf92d 

1ac844331c4116879d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=4807C8983 188 1EDE55B0D82CB9991539D1BD33 
C6F8A64931D9194D5E2CBDCF56, cn=SOMNATH NAMDEO 


BAGUL 
Date: 2024.09.13 19:26:53 +05'30' 


(सो.ना. बागुल) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
सर्व जिल्हाधिकारी. 


Cc WwW A -5 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विठोष 
सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती, विसयो. 


o~ 
ae 
. 


one GG & 


संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो, दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०२४ 


श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ ३११२) 


जिल्हा 


शि... क... 


अ.क्र. सप्टेंबर, २०२४ 


मुंबई हहर १४७१५०० 


र 


२००८१०० 
९८३८६०० 


ऱ 
7 किव्णकक् 1 
क 
तिळ जा 

१२ 


ठाणे 


; नंदुरबार 
नाशिक विभाग 


a 


ee बकाकळ 


a 
ee EC 


६९७७१७०० 
१४२३७७०३०० 
१०६०४६१००० 


जत 


५६५३१२४४०० 


१६ 
१७ 
q¢ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 १०१२७०४०० 


ce 
rel 
al 
4 
3 


अकोला 


3| 
ia 
3 


००२७ 


बीड 


2423¢ 9000 
48204 
७०४७३२०० 


प्ली 


५०० 


१३२४१०८९० 


१५१७००८०० 
१०७३७६९०० 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
33 
38 
३५ 
३६ 


१४३६७६०० 
८६६९०७६९० 
३३३४२५७५३३ 


